सन २०१८-१९ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी 
तरतूद (कार्यक्रमांतर्गत)(दत्तमत) 

मागणी क्रमांक व्ही-२, 

“२८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आसुअं/प्रत्यर्पि २०१८/(प्र.क्र.१२४/२०१८)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-३१ मार्च, २०१९ 


शासन निर्णय :- 


२. सन २०१८-१९ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ 


“२८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग ” या लेखाशीर्षाखाली कार्यक्रमांतर्गत रु.५१,४८,०६,०००-/- (अक्षरी 


रुपये एकावन्न कोटी अठ्ठेचाळीस लाख सहा हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या 


विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


३. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विंनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ 


मध्ये प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०५०६१५०६२८०९०२ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SEEMA BABAN 
JADHAV 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व ळेखा)- 
१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आसुअंँ/प्रत्यर्पि २०१८/(प्र.क्र.१२४/२०१८)/१७स 


. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. संचालक, रेशीम संचालनालय,नागपूर, 

. सर्व सह सचिव/उप सचिव (टेक्स-१/२/३/४/५)/रेशीम/आस्था)सहकार,पणन व वद््रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१०.कार्यासन अधिकारी/अवर सचिव (टेक्स-१/२/३/४/५)/रेशीम/आस्था) सहकार, पणन व 

वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२.वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३.निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


one G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(212128 phe) 


1८७५७ (]२॥२-]॥१/०१०] ४५1५) Ip-labie 1५५२) (-) ( Peb)niarhe १२ 1:81 '8५?८' -[e- ५४७४१ [oll 
४०102९९] २१०९] ६२ I> (२७५) 1201112 112: 1]21>)2 1112118 1124: 1022 112 88-7308 ER 
४६७७ | ७३०८2६१8६३] 290/(29०८/५2७७%१॥)/?७०८-५)००५/९२ ४ sles 1201:) 12016 
3- Ehindbb) 


aa 


(५५०४ 378) Canes १10. 


